RNI No.MAHBIL / 2009 / 29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ७ , अंक ३ ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३२ , किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

अंतिम आदेश 


क्रमांक सआ -५ / पत / नांदेड आणि परभणी जि.दु.कर्म.सह.पत / अवसायन / अंतिम आदेश / १७५६ / २०२१. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० मधील कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , ( पतसंस्था ) 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . नांदेड आणि परभणी जिल्हा दुरदर्शन कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्यादित नांदेड , आकाशवाणी परिसर , 
वसरणी , नांदेड ४३१६०३ ही संस्था अंतिमरित्या अवसायनात घेत आहे . तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील कलम 
१०३ अन्वये श्री . ए . बी . चव्हाण , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नांदेड अधिन जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , नांदेड यांची अवसायक 
म्हणून नियुक्त करीत आहे . 


सदर अंतिम आदेश आज दिनांक २५ ऑगस्ट २०२१ रोजी माझ्या सहीनिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


पुणे , 
दिनांक २५ ऑगस्ट २०२१ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 

अपर निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / का.क . १५६ / जनकल्याण नागरी सह / १७६५ / २०२१. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे जनकल्याण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कराड या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ , व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ५ ) 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१ 


श्री . चंद्रकांत रामचंद्र पाटील 


वसुली अधिकारी 


( ४ ) 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


अटी . 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग 
अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास 
माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर जनकल्याण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कराड " 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून कर्ज वसूल 

करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


66 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन 
भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा पत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 

( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर 
सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


पुणे , 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२१ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 

अपर निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 


आदेश 


अ.क्र . 


क्रमांक कृषी पत -३ / महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँक / का.क . १५६ / २१ / १४०३. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर आयुक्त व विशेष 
निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँक , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ , कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम 
१०५ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ ( १ ) अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 

अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती सदर आदेशान्वये दिलेले 
अधिकाऱ्याचे नाव अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

कार्यक्षेत्र 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . व्ही . जी . देशमुख 

सहायक व्यवस्थापक 

विशेष वसुली व ( १ ) परभणी फार्मर्स फर्टिलायझर्स लि . 
विक्री अधिकारी पुंगळा , ता . जिंतूर , जि . परभणी . 

( २ ) चेतक अर्बन को - ऑप . बँक लि . , 
परभणी . 
( ३ ) आप्पास्वामी कापूस सह . जिनिंग 
व प्रेसिंग लि . , सेनगाव , जि . परभणी . 
( ४ ) सरस्वती को - ऑप ऑईल मिल 
लि . , धर्माबाद , जि . नांदेड . 
( ५ ) यशवंत अर्बन को - ऑप बँक लि . 
( ६ ) जयशिव सहकारी साखर 
कारखाना लि . मांजरी , जि . नांदेड . 


1 


अटी . 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ , १०५ , ९ १ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई -१ यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर " या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ६ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 

( ७ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँक लि . , मुंबई " असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जमिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या संदर्भ क्र . ६ चे परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . 
सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार 
निश्चित केलेल्या हुकूमनामा / वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) याबाबत त्याची आकारणी व 
विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी . सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय 
हिशोब ठेवावयाची असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे . सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच 
खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे . याशिवाय इतर 
कोणतीही रक्कम थकबाकीदाराकडून वसूल करता योणार नाही . सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस 
पात्र राहील याची नोंद घ्यावी . 


पुणे , 
दिनांक २ ९ जुलै २०२१ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 


आदेश 


क्रमांक ना . बँका / १ - सआ / जनकल्याण बँक / का.क . १५६ / २०२१ / १७३३. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे , या आदेशान्वये जनकल्याण सहकारी बँक लि . , मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र जिल्हा 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . सुरेश बी . गोरे 

ऑफिसर- ( I ) वसुली अधिकारी 

संपूर्ण महाराष्ट्र 


अ.क्र . 


अटी . 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ( १ ) मुंबई यांना सादर करावी . 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , जनकल्याण सहकारी बँक लि . , 
असा फलक लावता येईल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


17 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र - पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे 
आवश्यक आहे . 


पुणे , 
दिनांक २६ जुलै २०२१ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

आदेश 


क्रमांक ना . बँका / १ - सआ / रामराज्य बँक / का.क . १५६ / २०२१ / १८४८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे , या आदेशान्वये रामराज्य सहकारी बँक लि . , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 
अधिकारी 


( १ ) 


( ५ ) 


( ४ ) 
वसुली अधिकारी 


१ 


श्री . सुरेश श्रीराम काळे 


महाराष्ट्र राज्य 


अटी . 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 


येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 
( ३ ) 

वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे शहर यांना सादर करावी . 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह 
कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली 
अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , रामराज्य सहकारी बँक लि . , पुणे " 
असा फलक लावता येईल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


पुणे , 
दिनांक २ ९ जून २०२१ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

आदेश 


क्रमांक ना . बँका / १ - सआ / जनसेवा सहकारी बँक / का.क . १५६/२०२१/१८१५ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे , या आदेशान्वये जनसेवा सहकारी बँक लि . , हडपसर पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अ.क्र . वसुली 

हुद्दा शक्तीची व्याप्ती 

प्रस्तावित कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्यांचे नाव 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . अनंत जत्तात्रय कारंडे 

सब अकौटंट वसुली अधिकारी 

सातारा जिल्हा 
श्री . सुधीर वसंतराव कुचेकर 

सब अकौटंट 

वसुली अधिकारी नवी मुंबई व ठाणे 
कु . श्रद्धा श्रीहरी मराठे 

विशेष कार्य अधिकारी वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
श्री . अद्वैत अजित इंगळे 

कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 


२ 


३ 


४ 


अटी . 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे शहर यांना सादर करावी . 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या 
मोहरेचा वापर करण्यात यावा . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
हकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , जनसेवा सहकारी बँक लि . , हडपसर 
पुणे " असा फलक लावता येईल . 


११ 


वसूल करण्याची 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 
कार्यवाही करावी . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . 
बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे 
आवश्यक आहे . 


पुणे , 
दिनांक ४ ऑगस्ट २०२१ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

आदेश 


- 


अ.क्र . 


क्रमांक ना . बँका / १ - सआ / यवतमाळ बँक / का.क . १५६ / २०२१ / १८५१. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमीरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे , या आदेशान्वये दि यवतमाळ अर्बन को - ऑप.बँक लि . , यवतमाळ या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र जिल्हा 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . मनीष अरुणराव चांदोरे 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

यवतमाळ जिल्हा 
२ श्री . धनंजय प्रभाकर महाजन 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

जालना जिल्हा 
३ श्री . सतीश शरदराव पिदडी 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

गोंदीया जिल्हा 
श्री . सुशील भास्करराव सरुरकर अधिकारी 

वसुली अधिकारी 
श्री . संजय दामोदरराव खंडेतोड 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

यवतमाळ जिल्हा 
६ श्री . अमोल अनंत बढे 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
श्री . चंद्रकांत विठ्ठलराव गजबे 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 


४ 


नागपूर जिल्हा 


५ 


७ 


अटी .. 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , यवतमाळ यांना सादर करावी . 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दि यवतमाळ अर्बन को - ऑप.बँक 
लि . , यवतमाळ " असा फलक लावता येईल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र - पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ , वसुली अधिकारी यांचे नाव , पदनाम व भ्रमणध्वनी क्रमांक नमूद करावा . 


पुणे , 
दिनांक १० ऑगस्ट २०२१ . 


शैलेश कोतमीरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ३ अ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

आदेश 


क्रमांक ना . बँका / १ - सआ / उद्यम विकास बँक / का.क . १५६ / २०२१ / १ ९ १५ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे , या आदेशान्वये उद्यम विकास सहकारी बँक लि . , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ व ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

( २ ) 
सौ . शीतल समित सोमण 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ५ ) 


१ 


शाखाधिकारी 


पुणे जिल्हा 


२ 


शाखाधिकारी 


( ४ ) 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


श्री . शेट्टी सुभाष राघु 
कु . 

हेमाली शिवाजीराव चव्हाण 
सौ . मोना सुनिल देव 


शाखाधिकारी 


पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 


४ 


शाखाधिकारी 


अटी . 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे शहर यांना सादर करावी . 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह 
कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली 
अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , उद्यम विकास सहकारी बँक लि . , 
पुणे " असा फलक लावता येईल . 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र - पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे 
आवश्यक आहे . 


पुणे , 
दिनांक १७ ऑगस्ट २०२१ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

आदेश 


क्रमांक ना . बँका / १ - सआ / डेक्कन मर्चेट बँक / का.क . १५६ / २०२१ / १ ९ २६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे , या आदेशान्वये दि डेक्कन मर्चेट को - ऑप . बँक लि . , मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . महेश प्रभाकर पैसास 


व्यवस्थापक 


संपुर्ण महाराष्ट्र 


२ 


श्री . आनंद आकाराम सावंत 


व्यवस्थापक 


पालघर व ठाणे जिल्हा 


३ 


सह व्यवस्थापक 


( ४ ) 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


४ 


श्री . प्रदिप परशुराम मिस्त्री 
सौ . श्रुती तेजस यादव 
सौ . शुभांगी खंडू काशीद 
श्री . दत्तात्रय मानसिंग दिवेकर 


व्यवस्थापक 


मुंबई उपनगर 

मुंबई 
ठाणे व नवी मुंबई 

पुणे 


५ 


व्यवस्थापक 


६ 


व्यवस्थापक 


अटी . 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( १ ) , मुंबई यांना सादर करावी . 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दि डेक्कन मर्चेट को - ऑप . बँक लि . , 
मुंबई " असा फलक लावता येईल . . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र - पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे 
आवश्यक आहे . 


पुणे , 
दिनांक १७ ऑगस्ट २०२१ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


ORIGINAL SIDE 


No. G / 769 / 1020. — It is hereby notified that the application for voluntary retirement of 
Smt . Tejal R. Sawant , Master ( Adm . ) High Court , Original Side , Bombay has been accepted by the 
Hon'ble the Chief Justice . 


Smt . Tejal R. Sawant , Master ( Adm . ) stands retired voluntarily with effect from 14th 
September 2021 ( B.O.H. ) . 


Bombay , 
dated 6th September 2021 . 


S. M. KOCHEY , 
Registrar Original Side , 
High Court , Bombay . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


I 


No. A - 1201 / 2021 / 1813 : - The High Court has been pleased to repatriate and post 
Shri S. R. Salkute , Judge , City Civil Court and Assistant Sessions Judge , Mumbai ( Officer on 
Special Duty , High Court , Appellate Side , Bombay ) as District Judge - 2 and Assistant Sessions 
Judge , Satara vice Shri B. S. Wavre . 


IT 


The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the 
order as shown herein below : 


New Posting 


1 . 


Name of Judicial Officers 
Shri B. S. Wavre , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , 
Satara . 


District Judge - 3 and 
Additional Sessions Judge , 
Satara vice Shri Sharad R. Pawar 


2 . 


Shri Sharad R. Pawar , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions Judge , 
Satara . 


District Judge - 4 and 
Additional Sessions Judge , 
Satara vice Shri S. G. Nandimath 


3 . 


Shri S. G. Nandimath , 
District Judge - 4 and 
Additional Sessions Judge , 
Satara . 


District Judge - 5 and 
Additional Sessions Judge , 
Satara . 


Bombay , 
dated 2nd September 2021 . 


M. W. CHANDWANI , 
Registrar General . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 3918 / 2021 / 1913. - In exercise of the powers conferred by section 260 ( i ) ( c ) of the Code 
of Criminal Procedure , 1973 ( No. 2 of 1974 ) the High Court is pleased to hereby invest following 
Judicial Officers with the powers under Section 260 of the said code : 


Sr. No. 


Name of Judicial Officers 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


2 


3 


Shri Amrit Chandrakant Birajdar , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Chandgad , District Kolhapur . 
Shri Umesh Bhashkarrao Pethe , 
12th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
District Nagpur . 
Smt . Vijaya Narayanrao Katkar , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Kagal , District Kolhapur . 
Smt . Snehal Nivasrao Nikam , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Gadhinglaj , District Kolhapur . 
Smt . Aparna Dayanand Gade , 
8th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
District Kolhapur . 
Shri Mohammed Imran Shabbir Daryawardi , 
9th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
District Kolhapur . 


4 


5 


6 


Bombay , 
dated 14th September 2021 . 


M. W. CHANDWANI , 
Registrar General . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ३ अ 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
Read . In pursuance of the directions issued by the Hon'ble 

Supreme Court in Writ Petition ( C ) No. 699 of 2016 . 
No. A - 1228 / 1912 / 2021.- In exercise of the powers conferred by the Code of Criminal Procedure , 
1973 ( 2 of 1974 ) , and of all other powers enabling it in this behalf , the High Court is pleased to 
identify and designate the Special Court / s , to try the criminal cases against the elected Members 
of Parliament , Members of Legislative Assembly or Members of Legislative Council ( past and 
present ) , pending before the Court / s of Magistrate as under : 


Sr. No. 


1 


Name and designation of Judicial Officer / s 
Identified and designated as Special Court / s 
Smt . Yamini Dilip Boravke , 
Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Niphad , District - Nashik . 
Shri Sharad Ginyandev Dubale , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Nandgaon , District Nashik . 


2 


Bombay , 
dated 14th September 2021 . 


M. W. CHANDWANI , 
Registrar General . 


CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE , MUMBAI 


CORRIGENDUM 


Read.— 1 ) This Office Notification No. CMM / A - 185 / LEAVE / 13 / 2021 , dated 

1st September 2021 . 
2 ) Leave Application of Shri I. R. Shaikh , Additional Chief Metropolitan 

Magistrate , 38th Court , Ballard Pier , Mumbai vide O.W. No. 178/2021 , 

dated 24th August 2021 . 
3 ) Application for Cancellation of one day Leave of Shri I. R. Shaikh , 

Additional Chief Metropolitan Magistrate , 38th Court , Ballard Pier , 

Mumbai vide 0.W. No. 194/2021 , dated 6th September 2021 . 
No. CMM / A - 185 / LEAVE / 14 / 2021.- As per the above referred Notification at Sr. No. 1 , 
Shri I. R. Shaikh , Additional Chief Metropolitan Magistrate , 38th Court , Ballard Pier , Mumbai 
has been granted Earned Leave for nine days i.e. from 27th August 2021 to 4th September 2021 . 

In view of the above application referred at Sr. No. 3 , Shri I. R. Shaikh , Additional Chief 
Metropolitan Magistrate , 38th Court , Ballard Pier , Mumbai has submitted an application for 
cancellation of his one day Earned Leave i.e. on 27th August 2021 , and the same has been allowed . 

Hence , the above referred Notification at Sr. No. 1 , is partially amended to the effect that 
Earned Leave of Shri I. R. Shaikh , Additional Chief Metropolitan Magistrate , 38th Court , Ballard 
Pier , Mumbai on 27th August 2021 ( 01 day ) be treated as cancelled . 


Mumbai , 
dated 8th September 2021 . 


S. B. BHAJIPALE , 
I / C Chief Metropolitan Magistrate , 

Esplanade , Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 


२१ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

ORIGINAL SIDE 


No. G / 769 / 1047. — Shri Sanjay K. Haryan , Section Officer , borne on the establishment of the 
office of the Offical Assignee , High Court , Original Side , Bombay , is hereby promoted and appointed 
as ' Master ( Adm . ) ' in the Pay Matrix of level S - 23 Rs . 67700-208700 with effect from 14th September 
2021 on the establishment of Office of the Registrar , Original Side , High Court , Bombay until 
futher Orders vice Smt . Tejal R. Sawant , Master ( Adm . ) [ who voluntarily retired w.e.f. 14th 
September 2021 ( B.O.H. ) ] . 


Bombay , 
dated 14th September 2021 . 


S. M. KOCHEY , 
Registrar Original Side , 
High Court , Bombay . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


Read ( 1 ) Government Resolution L & JD No. HCT - 2003 / ( 138 ) III , dated 

23rd July 2004 . 
( 2 ) Government Resolution L & JD No. HCT - 2009 , Pra . Kra ( 141 ) / 

Ka - 3 , dated 22nd October 2010 . 


No. A 1202 / 2021. — The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased 
to grant encashment of earned leave of one month period to Shri S. A. Deshmukh , Principal 
District and Sessions Judge , Pune as provided under the Resolutions as referred above for the 
Block period of two years from 1st April 2020 to 31st March 2022 subject to the decision of the 
Honourable Supreme Court of India in the pending I.A.110 / 2002 filed by the Government of India . 


Bombay , 
dated 13th September 2021 . 


N. G. GIMEKAR , 

Registrar , 
( Insp.II ) . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


Read ( 1 ) Government Resolution L & JD No. HCT - 2003 / ( 138 ) III , dated 

23rd July 2004 . 
( 2 ) Government Resolution L & JD No. HCT - 2009 , Pra . Kra ( 141 ) / 

Ka - 3 , dated 22nd October 2010 . 


No. A 1202 / 2021. — The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased 
to grant encashment of earned leave of one month period to Ms. U. M. Nandeshwar , Principal 
District and Sessions Judge , Dadra and Nagar Haveli , at Silvassa as provided under the Resolutions 
as referred above for the Block period of two years from 1st April 2020 to 31st March 2022 subject 
to the decision of the Honourable Supreme Court of India in the pending I.A.110 / 2002 filed by the 
Government of India . 


Bombay , 
dated 13th September 2021 . 


N. G. GIMEKAR , 

Registrar , 
( Insp.II ) . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A - 1203 / 2021 / 1927. - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of section 9 of 
the Code of Criminal Procedure , 1973 ( No. 2 of 1974 ) the High Court is pleased to appoint the 
following Assistant Sessions Judges as the Additional Sessions Judges to exercise jurisdiction in 
a Court of Sessions with immediate effect : 


Sr. No. 


Name of Judicial Officers and Present Posting 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Smt . Pushpa Nagesh Rao , 
District Judge - 6 , 
and Assistant Sessions Judge , 
District Ahmednagar . 
Shri Badrinarayan Bankatlal Toshniwal , 
Adhoc District Judge - 1 
and Assistant Sessions Judge , 
Shriraampur , District Ahmednagar . 


2 


Bombay , 
dated 16th September 2021 . 


M. W. CHANDWANI , 
Registrar General . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A - 3918 / 2021 / 1940. - In exercise of the powers conferred by section 260 ( i ) ( c ) of the code of 
Criminal Procedure , 1973 ( No.2 of 1974 ) the High Court is pleased to hereby invest following 
Judicial Officers with the powers under section 260 of the said code : 


Sr. No. 


Name of Judicial Officers 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


2 


Smt . Aprna Balwant Kadian , 
18th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
District Nagpur . 
Shri Amit Suresh Agrawal , 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
District Akola . 
Smt . Jyoti Vyankatrao Maske , 
7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
District Akola . 
Shri Uday Prakash Hingmire , 
8th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
District Akola . 


3 


4 . 


Bombay , 
dated 20th September 2021 . 


M. W. CHANDWANI , 
Registrar General . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 


२३ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A - 3908 / 2021 / 1945. — Under Section 28 of the Bombay Civil Courts Act , 1869 as amended 
by Act XIVI of 1977 , the High Court is pleased to invest the undermentioned Civil Judges with 
the Jurisdiction of Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such Courts 
upto the amount mentioned against their names - 


Sr. No. 


Amount 


Name of Judicial Officers 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


1 


12,000 


2 


12,000 


3 


12,000 


4 


12,000 


5 


12,000 


6 


12,000 


7 


Shri Ashutosh Vinodkumar Mishra , 
Civil Judge , Senior Division Umred , 
District Nagpur . 
Shri Bijesh Abasaheb Gaikwad , 
Civil Judge , Senior Division 
Jaysingpur , District - Kolhapur . 
Shri Awdhut Ashok Bhosale , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
District Kolhapur . 
Shri Azmat Husain Mohammad Husain , 
3rd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
District Kolhapur . 
Shri Sushil Bhaurao Deore , 
4th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
District Kolhapur . 
Shri Dhananjay Bhagwanrao Hambire , 
5th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
District Kolhapur . 
Smt . Fatima Bashir Baig , 
6th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
District Kolhapur . 
Smt . Pratibha Ambadasrao Patil , 
8th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
District Kolhapur . 
Shri Pritamkumar Mahavir Patil , 
10th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
District Kolhapur . 
Shri Gajanan Gulabchand Soni , 
11th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
District Kolhapur . 
Shri Amrit Chandrakant Birajdar , 
Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Chandgad , District Kolhapur . 
Smt . Swati Hanmantrao Panhale , 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
District Kolhapur . 


12,000 


8 


12,000 


9 


9,000 


10 


9,000 


11 


6,000 


12 


6,000 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


13 


6,000 


14 


6,000 


15 


6,000 


16 


6,000 


17 


6,000 


18 


6,000 


Smt . Aishwarya Sagar Jadhav , 
4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ichalkaranji , District Kolhapur . 
Smt . Prajakta Bhimarao Patil , 
4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
District Kolhapur . 
Shri Amol Bharat Jawale , 
Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Kagal , District Kolhapur . 
Shri Sagar Sham Jadhav , 
5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ichalkaranji , District Kolhapur . 
Shri Sameer Kader Shaikh , 
Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Radhanagari , District Kolhapur . 
Shri Atul Ashok Kore , 
7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
District Kolhapur . 
Shri Chaitanya Sunildatta Deshpande , 
Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Vadgaon , District Kolhapur . 
Smt . Vijaya Narayanrao Katkar , 
Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Kagal , District Kolhapur . 
Shri Ganesh Arun Karajgar , 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ichalkaranji , District Kolhapur . 
Smt . Snehal Nivasrao Nikam , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Gadhinglaj , District Kolhapur . 
Smt . Aparna Dayanand Gade , 
8th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
District Kolhapur . 
Shri Mohammed Imran Shabbir Daryawardi , 
9th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
District Kolhapur . 


19 


6,000 


20 


6,000 


21 


6,000 


22 


6,000 


23 


6,000 


24 


3,000 


Bombay , 
dated 21st September 2021 . 


M. W. CHANDWANI , 
Registrar General . 


२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा , बदल्या , 
नेमणुका , शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे . अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 


गृह विभाग 


अ.क्र . 


दुसरा मजला , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक रापोसे -३१२० / प्र.क्र .५८ / पोल -१ अ.- राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( निःशस्त्र ) या 
संवर्गातील निम्न निर्देशित वरीष्ठ पोलीस अधिकारी स्तंभ -४ मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकापासून ( मध्यान्होत्तर ) शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार 
सेवानिवृत्त झाले आहेत . 
अधिकाऱ्याचे नाव नेमणुकीचे ठिकाण 

सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . ज्ञानेश्वर माधवराव खोल्लम सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 

३० नोव्हेंबर २०२० 
२ श्री . हाश्मी नईमपाशा अब्दुल हकीम पोलीस उप अधीक्षक , महाराष्ट्र 

३० नोव्हेंबर २०२० 
पोलीस अकादमी , नाशिक . 
श्री . रामकृष्ण जयवंत कोल्हे पोलीस उप अधीक्षक , महाराष्ट्र 

३० नोव्हेंबर २०२० 
पोलीस अकादमी , नाशिक . 
श्री . विनायक पांडुरंग लोकरे पोलीस उप अधीक्षक , महाराष्ट्र 

३० नोव्हेंबर २०२० 
पोलीस अकादमी , नाशिक . 
५ श्री . सयाजी आनंदराव गवारे पोलीस उप अधीक्षक , गुन्हे अन्वेषण 

३१ डिसेंबर २०२० 
विभाग ( गुन्हे ) , पुणे . 


१ 


३ 


४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कैलास गायकवाड , 
शासनाचे सहसचिव . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 


गृह विभाग 


दुसरा मजला , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ . 


अधिसूचना 


क्रमांक रापोसे -३१२० / प्र.क्र .२०२ / पोल -१ अ.- राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( निःशस्त्र ) , सहायक 
समादेशक व पोलीस उप अधीक्षक ( मोटार परिवहन ) या संवर्गातील निम्न निर्देशित वरीष्ठ पोलीस अधिकारी स्तंभ -४ मध्ये दर्शविलेल्या 
दिनांकापासून ( मध्यान्होत्तर ) शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


सेवानिवृत्तीचा दिनांक 


9 


अधिका - याचे नाव 

२ 
श्री . नागनाथ प्रभाकर वाकुंडे 


नेमणुकीचे ठिकाण 

३ 
सहायक पोलीस आयुक्त , पुणे शहर 


४ 


१ . 


३१/०१/२०२१ 


४ . 


२. श्री . सुनिल राजाराम सहायक पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर ३१/०१/२०२१ 

घोसाळकर 
३. श्री . बाळकृष्ण गणपत अंबुरे पोलीस उप अधीक्षक , जिल्हा जात ३१/०१/२०२१ 

पडताळणी समिती , सांगली 
श्री . सुहास शंकर रायकर सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई ३१/०१/२०२१ 
५. श्री . अशोक सदाशिवराव उपविभागीय पोलीस अधिकारी , ३१/०१/२०२१ 
चौधरी 

कारंजा उपविभाग , जि . वाशिम 
६. श्री . प्रदीप परशुराम कदम सहायक पोलीस आयुक्त , लोहमार्ग , ३१/०१/२०२१ 

मुंबई 
७. श्री . नरेंद्र किसनराव पोलीस उप अधीक्षक , लोहमार्ग , ३१/०१/२०२१ 
गायकवाड 

मुख्यालय , पुणे 
८. श्री . अनिल निवृत्ती कदम उपविभागीय पोलीस अधिकारी , २८/०२/२०२१ 

शाहुवाडी उपविभाग , जि . कोल्हापूर 
९ . श्री . दिलीप शामराव यादव सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई २८/०२/२०२१ 
१०. श्री . महावीर भाऊ सकळे सहायक पोलीस आयुक्त , सोलापूर २८/०२/२०२१ 

शहर 
११. श्री . सुनिल सदाशिव बाजारे सहायक पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर २८/०२/२०२१ 

अनिल नारायण पोलीस उप अधीक्षक , जिल्हा जात २८/०२/२०२१ 
गायकवाड 

पडताळणी समिती , जालना 
१३. श्री . सुरेश तुकाराम पाटील पोलीस उप अधीक्षक , बिनतारी संदेश , २८/०२/२०२१ 

नागपूर परिक्षेत्र , नागपूर 
१४. श्री . शिवाजी वैजिनाथ आलुरे पोलीस उपअधीक्षक , बिनतारी संदेश , २८/०२/२०२१ 


१२. श्री . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 


२७ 


9 


8 


अधिका - याचे नाव 

नेमणुकीचे ठिकाण सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
२ 

3 

( अभियांत्रिकी ) नांदेड परिक्षेत्र 
१५. श्री . रामचंद्र शिवाजी जाधव सहायक पोलीस आयुक्त , पिंपरी ३१/०३/२०२१ 

चिंचवड 
१६. श्री . सुनिल दादासाहेब मोरे उपविभागीय पोलीस अधिकारी , दर्यापूर ३१/०३/२०२१ 

उपविभाग , जि . अमरावती ग्रा . 
१७. श्री . दिपक नरसू ढोले पोलीस उप अधीक्षक , पोलीस प्रशिक्षण ३१/०३/२०२१ 

केंद्र , तासगांव , सांगली 
१८. श्री . 

कमलाकर संपतराव सहायक पोलीस आयुक्त , सोलापूर ३१/०३/२०२१ 
ताकवाले 

शहर 
१ ९ . श्री . संजय बाबुराव काळे उपविभागीय पोलीस अधिकारी , धरणी ३१/०३/२०२१ 

उपविभाग , जि . अमरावती ग्रा . 
२०. श्री . भगिरथ पंढरीनाथ शेळके अपर पोलीस उप आयुक्त ( एटप ) , राज्य ३१/०३/२०२१ 

गुप्तवार्ता विभाग 
२१. श्री . राजेश औंदुबर दुधलवार 

ओसीबी 

३१/०३/२०२१ 
२२. श्री . सुशिल हरिश्चंद्र इंगळे अपर पोलीस उप आयुक्त ( एटप ) , राज्य ३१/०३/२०२१ 

गुप्तवार्ता विभाग 
२३. श्री . गितेंद्र दत्तात्रय भावसार सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई ३१/०३/२०२१ 
२४. श्री . हरिश्चंद्र शिवाजी निखारे सहायक समादेशक , रारापोबल , गट ३१/०३/२०२१ 

क्र . ८ , मुंबई 
२५. श्री . बाळासाहेब आसाराम सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई ३०/०४/२०२१ 

कदम 
२६. श्री . रमेश मोना गावित सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई ३०/०४/२०२१ 
२७. श्री . हेमंत वासुदेव भट पोलीस उप अधीक्षक , जिल्हा जात ३०/०४/२०२१ 

पडताळणी समिती , सोलापूर 
२८. श्री . दीपक जयराम पाटील पोलीस उप अधीक्षक , राज्य पोलीस ३०/०४/२०२१ 

नियंत्रण कक्ष , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई 
२ ९ . श्री . विजयसिंग आप्पासाहेब अपर पोलीस महासंचालक , लोहमार्ग , ३०/०४/२०२१ 
घाटगे 

मुंबई यांचे वाचक पोलीस उप अधीक्षक 
३०. श्री . कैलास पुंडलीक पिंगळे अपर पोलीस अधीक्षक ( एटप ) , गुन्हे ३०/०४/२०२१ 

अन्वेषण विभाग , पुणे 
३१. श्री . आप्पासाहेब उत्तमराव अपर पोलीस उप आयुक्त ( एटप ) , राज्य ३०/०४/२०२१ 
चव्हाण 

गुप्तवार्ता विभाग 
३२. श्री . दुर्योधन विठ्ठल पवार पोलीस उप अधीक्षक , मुख्यालय , 

३०/०४/२०२१ 

लोहमार्ग , पुणे 
३३. श्री . उदयसिंह महावीरसिंह उपविभागीय पोलीस अधिकारी , ३१/०५/२०२१ 
चंदेल 

व्दारव्हा उपविभाग , जि . यवतामाळ 


१ 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 


9 


अधिका - याचे नाव 

नेमणुकीचे ठिकाण सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
२ 

3 

४ 
३४. श्री . अशोक महाबळेश्वर नाईक पोलीस उप अधीक्षक , मुख्यालय , ठाणे ३१/०५/२०२१ 

ग्रा . 
३५. श्री . अॅन्थोनी स्टिवन मॅथुस पोलीस उप अधीक्षक , दहशतवाद ३१/०५/२०२१ 

विरोधी पथक , मुंबई 
३६. श्री . राजेश दत्तात्रय उनवणे पोलीस उप अधीक्षक , जिल्हा जात ३१/०५/२०२१ 

पडताळणी समिती , पुणे 
३७. श्री . भीमाशंकर रामभाऊ ढोले उपविभागीय पोलीस अधिकारी , पेठ ३१/०५/२०२१ 

उपविभाग , जि . नाशिक ग्रा . 
३८. श्री . विजय रघुनाथ धोपावकर सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई ३१/०५/२०२१ 
३ ९ . श्री . प्रकाश शिवराम साळवी पोलीस उप अधीक्षक , नागरी हक्क ३१/०५/२०२१ 

संरक्षण , मुंबई 
४०. श्री . मुकुंद नामदेव हातोटे 

अपर पोलीस अधीक्षक , लाचलुचपत ३१/०५/२०२१ 

प्रतिबंधक विभाग , ठाणे विभाग 
४१. श्री . सुनिल भरत पाटील सहायक पोलीस आयुक्त , लोहमार्ग , ३१/०५/२०२१ 

मुंबई 
४२. श्री . मोहन उत्तमराव ठाकूर सहायक पोलीस आयुक्त , नाशिक ३१/०५/२०२१ 

शहर 
४३. श्री . कुंडलिक व्यकंटराव सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई ३१/०५/२०२१ 

निगडे 
४४. श्री . नितीन सदाशिवराव सहायक पोलीस आयुक्त , नवीमुंबई ३१/०५/२०२१ 

भोसले - पाटील 
४५. श्री . दिलदार बलदार तडवी उपविभागीय पोलीस अधिकारी , ३१/०५/२०२१ 

मलकापूर उपविभाग , बुलडाणा 
४६. श्री . राजेंद्र शंकर रायसिंग उपविभागीय पोलीस अधिकारी , ३१/०५/२०२१ 

चोपाडा उपविभाग , जळगांव 
४७. श्री . शिवाजी यशवंत मुळीक 

पोलीस उप अधीक्षक , जिल्हा जात ३१/०५/२०२१ 

पडताळणी समिती , रत्नागिरी 
४८. श्री . सर्जेराव महादेव बाबर सहायक पोलीस आयुक्त , पुणे शहर ३१/०५/२०२१ 
४ ९ . श्री . हनुमंत संभाजी भापकर सहायक पोलीस आयुक्त , औरंगाबाद ३१/०५/२०२१ 

शहर 
५०. श्री.गजानन बबन कुन्हाडे पोलीस उप अधीक्षक , जिल्हा जात ३१/०५/२०२१ 

पडताळणी समिती , ठाणे 
५१. श्री . पंढरीनाथ शंकर वाव्हल सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई ३१/०५/२०२१ 
५२. श्री . खंडेराव दशरथ खैरे अपर पोलीस अधीक्षक , गुन्हे अन्वेषण ३१/०५/२०२१ 

विभाग , पुणे 
५३. श्री . राजेंद्र नरसिंगराव पाटील सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई ३१/०५/२०२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 


२ ९ 


१ 


६६. श्री . 


अधिका - याचे नाव 

नेमणुकीचे ठिकाण सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
२ 

३ 

४ 
५४. श्री . विलास विठोबा कानडे सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई ३१/०५/२०२१ 
५५. श्री . पोमाजी धीरू राठोड सहायक पोलीस आयुक्त , पुणे शहर ३१/०५/२०२१ 
५६. श्री . रमेश माणिकरारव सरवदे सहायक पोलीस आयुक्त , सोलापूर ३१/०५/२०२१ 

शहर 
५७. श्री . किसन भगवान गवळी सहायक पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर ३१/०५/२०२१ 
५८. श्री . मालोजीराव माधवराव सहायक पोलीस आयुक्त , पुणे शहर ३१/०५/२०२१ 

पाटील 
५ ९ . श्री . राजेश शारदाराम परदेशी सहायक पोलीस आयुक्त , नागपूर शहर ३१/०५/२०२१ 
६०. श्री . भास्कर आण्णा सावंत उपविभागीय पोलीस अधिकारी , केज ३१/०५/२०२१ 

उपविभाग , बीड 
६१. श्री . दत्तात्रय पांडूरंग भरगुडे सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई ३१/०५/२०२१ 
६२. श्री . भीमराव शंकर इंदलकर सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई ३१/०५/२०२१ 
६३. श्री . पोपट रावजी यादव सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई ३१/०५/२०२१ 
६४. श्री . दत्तात्रय शंकर पाटील सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई ३१/०५/२०२१ 
६५. | श्री . तुकाराम खंडू काटे 

पोलीस उप अधीक्षक , मुख्यालय , ३१/०५/२०२१ 

अकोला 
दत्तात्रय आनंदराव उपविभागीय पोलीस अधिकारी , ३१/०५/२०२१ 
पाटील 

मंगलवेडा उपविभाग , सोलापूर ग्रा . 
६७. श्री . जितेंद्र लक्ष्मीकांत भोबे पोलीस उप अधीक्षक , नागरी हक्क ३१/०५/२०२१ 

संरक्षण , मुंबई 
६८. श्री . मिलिंद दिवाकर खोडवे उपविभागीय पोलीस अधिकारी , ३१/०५/२०२१ 

गंगाखेड उपविभाग , परभणी 
६ ९ . श्रीमती सुजाता शरद शेजाळे सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई ३१/०५/२०२१ 
७०. श्री . शहाजी नागनाथ नरसुडे अपर पोलीस अधीक्षक , गुन्हे अन्वेषण ३१/०५/२०२१ 

विभाग , पुणे ( एटप ) 
७१. श्री . दत्तात्रय शंकर पाटील सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई ३१/०५/२०२१ 
७२. श्री . सुभाष रामभाऊ सोनावणे सहायक समादेशक , राज्य राखीव ३१/०५/२०२१ 

पोलीस बल गट क्र . १ , पुणे 
७३. श्री . रविंद्र महादेव महापदी सहायक समादेशक , रा . रा . पो . बल , ३१/०५/२०२१ 

गट क्र .८ , मुंबई 
७४. श्री . शिवाजी बंडू जमदाडे सहायक समादेशक , भारत राखीव ३१/०५/२०२१ 

बटालियन , ३ कोल्हापूर . 
७५. श्री . बाळासाहेब 
बाळासाहेब तुकाराम 

सहायक समादेशक , राज्य राखीव ३१/०५/२०२१ 
लोहार 

पोलीस बल गट क्र .२ , पुणे 
७६. श्री . गौतम निवृत्ती लोखंडे सहायक समादेशक , पोलीस प्रशिक्षण ३१/०५/२०२१ 

केंद्र , नानवीज दौंड 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 


अधिका - याचे नाव 


सेवानिवृत्तीचा दिनांक 


१ 


२ 


४ 


७७. श्री . सतिश पांडुरंग क्षिरसागर 


३१/०५/२०२१ 


७८. श्री . संपतराव भुपाळ कांबळे 


३१/०५/२०२१ 


> 


नेमणुकीचे ठिकाण 

३ 
सहायक समादेशक , राज्य राखीव 

पोलीस बल गट क्र .२ , पुणे 
सहायक समादेशक , राज्य राखीव 

पोलीस बल गट क्र .८ , मुंबई 
सहायक समादेशक , राज्य राखीव 

पोलीस बल गट क्र .६ , धुळे 
सहायक समादेशक , राज्य राखीव 

पोलीस बल गट क्र .५ , दौंड 
अपर उप आयुक्त , राज्य गुप्तवार्ता 

विभाग , मुंबई ( एटप ) 


७ ९ . श्री . नामदेव मच्छिंद्र पवार 


३१/०५/२०२१ 


८०. श्री . 


३१/०५/२०२१ 


मोहन अण्णासाहेब 
देवकर 
८१. श्री . भाउसाहेब बाळासाहेब 


३१/०५/२०२१ 


गायकर 


८२. श्री . सुखलाल आनंदा वर्षे 


३१/०५/२०२१ 


८३. श्री . पंडीत शंकर थोरात 


सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
सहायक पोलीस आयुक्त , पुणे शहर 


३१/०५/२०२१ 


८४. श्री . संजय लक्ष्मण पवार 


३१/०५/२०२१ 


८५. श्रीमती मीरा तातोबा बनसोडे 


सहायक पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई 


३१/०५/२०२१ 


३०/०६/२०२१ 
३१/०५/२०२१ 
३०/०६/२०२१ 


३०/०६/२०२१ 


३०/०६/२०२१ 


३०/०६/२०२१ 


८६. श्री . राजेंद्र किसनराव चिखले सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
८७. श्री . रविंद्र बाळकृष्ण गिड्डे सहायक पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई 
८८. श्री . अशोक विठ्ठल पवार पोलीस उप अधीक्षक , जिल्हा जात 

पडताळणी समिती , सातारा 
८ ९ . श्री . बापुराव नारायण पवार उपविभागीय पोलीस अधिकारी , 

श्रीवर्धन उपविभाग , जि . रायगड 
९ ० . श्री . वालचंद पंढरीनाथ मुंढे उपविभागीय पोलीस अधिकारी , 

उमरखेड उपविभाग , जि . यवतमाळ 
९ १ . श्री . अंकुश दादासाहेब इंगळे उपविभागीय पोलीस अधिकारी , विटा 

उपविभाग , जि . सांगली 
९ २ . श्री . विद्यानंद मुरलीधर काळे उपविभागीय पोलीस अधिकारी , 

चाकूर 

उपविभाग , जि . लातूर 
९ ३ . श्री . दिनेश 

माणिकराव सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
देसाई 
९ ४ . श्रीमती शंकुतला महादेव मेत्री सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
९ ५ . श्रीमती 

श्रीमती सुनिता अविनाश पोलीस उप अधीक्षक , मुख्यालय , 
नाशिककर 

कोल्हापूर 
९ ६ . श्री . रविंद्र बळीराम जाधव सहायक समादेशक , राज्य राखीव 

पोलीस बल , गट क्र .१५ , गोंदीया कॅम्प , 


३०/०६/२०२१ 


३०/०६/२०२१ 


३०/०६/२०२१ 
३०/०६/२०२१ 


३०/०६/२०२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 


३१ 


सेवानिवृत्तीचा दिनांक 


१ 


४ 


३०/०६/२०२१ 


अधिका - याचे नाव 

नेमणुकीचे ठिकाण 
२ 

३ 

नागपूर 
९ ७ . श्री . संजय मोहन कांबळे सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
९ ८ . श्री . भागवत बालाजी बनसोड सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
९९ . श्री . सुनिल एकनाथ सोहनी सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
१०० श्री . प्रकाश गणपतराव हाके सहायक पोलीस आयुक्त , औरंगाबाद 

शहर 


३०/०६/२०२१ 


३०/०६/२०२१ 


३०/०६/२०२१ 


३१/०७/२०२१ 
३१/०७/२०२१ 


३१/०७/२०२१ 
३१/०७/२०२१ 


३१/०७/२०२१ 
३१/०७/२०२१ 
३१/०७/२०२१ 


३१/०७/२०२१ 
३१/०७/२०२१ 


३१/०७/२०२१ 


१०१ श्री . सुनिल देवराम देशमुख सहायक पोलीस आयुक्त , पुणे शहर 
१०२. श्री . नरेंद्र काशिनाथ पिंगळे उपविभागीय पोलीस अधिकारी , 

फैजपूर उपविभाग , जि . जळगांव 
१०३ , श्री . सुहास महादेव पाटील सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
१०४ श्री . राजेद्र शहाजी धामणेरकर अपर पोलीस उप आयुक्त , ( एटप ) राज्य 

गुप्तवार्ता विभाग 
१०५ , श्री . सुभाष बाळासाहेब जाधव सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
१०६ , श्री . शिरीष सुधाकर सावंत सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
१०७ श्री . प्रभाकर महिपती शिंदे उपविभागीय पोलीस अधिकारी , 

सोलापूर ग्रा . उपविभाग , जि . सोलापूर 
१०८ श्री . संजय दगडूजी शिंदे सहायक पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर 
१० ९ श्री . रामदास सुखदेव पाटील पोलीस उप अधीक्षक , महाराष्ट्र पोलीस 

अकादमी , नाशिक 
११० , श्री . संजय मोतिराम दळवी पोलीस उप अधीक्षक , राज्य पोलीस 

नियंत्रण कक्ष , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई 
१११ श्री . विलास बारकू गंगावणे सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
११२ श्री . इंद्रजित वसंत काटकर उपविभागीय पोलीस अधिकारी , 

शाहुवाडी उपविभाग , कोल्हापूर 
११३ , श्री . नंदकुमार जयवंत पिंजन सहायक पोलीस आयुक्त , पिंपरी 

चिंचवड 
११४ श्री . सतीश राजाराम रावराणे सद्या पोलीस प्रशिक्षण केंद्र , मरोळ , 

मुंबई 

( सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई ) 
११५ श्री . सुरेंद्र मधुकर देशमुख सहायक पोलीस आयुक्त , पुणे शहर 
११६ , 

श्री . मधुकर विठ्ठल जवळकर सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
११७. श्री . सतीश विष्णू शिंदे 

उपविभागीय पोलीस अधिकारी , 
अकोला लोहमार्ग उपविभाग , नागपूर 


३१/०७/२०२१ 


३१/०७/२०२१ 


३१/०८/२०२१ 


३१/०८/२०२१ 


३१/०८/२०२१ 
३१/०८/२०२१ 
३१/०८/२०२१ 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 


४ 


अधिका - याचे नाव 
१ 

२ 
११८ श्री . राजीव अर्जुन सावंत 
११ ९ , श्री . निवृत्ती तुकाराम कदम 
१२० श्री . भरत गोंविद गाडे 
१२१ , श्री . संजय सोपान केंद्रे 


नेमणुकीचे ठिकाण सेवानिवृत्तीचा दिनांक 

३ 
सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई ३१/०८/२०२१ 
सहायक पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर ३१/०८/२०२१ 
सहायक पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई ३१/०८/२०२१ 
पोलीस उप अधीक्षक , मुख्यालय ३१/०८/२०२१ 

औरंगाबाद ग्रा . 
अपर पोलीस अधीक्षक , गुन्हे अन्वेषण ३१/०८/२०२१ 

विभाग , पुणे 


१२२ श्री . प्रकाश गणपतराव धस 


०२ . 

श्री . पंजाब देवराम डोंगरदिवे , अपर पोलीस अधीक्षक , लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग , नागपूर 
( एटप ) यांचे दि . १६.११.२०२० रोजी करोनामुळे निधन झाले असल्याने , श्री . डोंगरदिवे हे दि . 
१६.११.२०२० रोजी सेवानिवृत्त झाले असे समजण्यात यावे . 
अधिका - याचे नाव नेमणुकीचे ठिकाण 

सेवानिवृत्तीचा 
अ.क्र . 

दिनांक 
१२३ . 

दिवंगत पंजाब देवराम अपर पोलीस अधीक्षक , लाचलुचपत दि . १६/११/२०२० 
डोंगरदिवे प्रतिबंधक विभाग , नागपूर ( एटप ) 

( कोरोनामुळे निधन 
झाले आहे . ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कैलास गायकवाड , 
शासनाचे सहसचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


